सन २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पित 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना 
(सर्वसाधारण) (२४२५१००९)-३३ अर्थसहाय्य 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं ०६२२/ प्र.क्र. ८१/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक : २३ जून, २०२२ 
वाचा :- 
१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक सीसीआर ०६१२/प्र.क्र.२६९/२-स, 


दिनांक ०३/१२/२०१२ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रशा ५, दिनांक १०/०५/२०१६ 


३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-०५२१/प्र.क्र.६०/१८-स, 

दिनांक ११/०६/२०२१ 
४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं-०६२१/प्र.क्र.9०/१८-स, 

दिनांक ०८/१०/२०२१ 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४/०४/२०२२ 
६. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 

जा.क्र.कृषीपत-८/निधीमागणी/२०२२-२३/२०२२/९७२, दिनांक ०९/०६/२०२२ 
प्रस्तावना :- 

राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पत संस्थांमार्फत व्याज दरात वसुलीशी निगडीत 
प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक २४/११/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला 
आहे. त्यानुसार दिनांक ०२/११/१९९१ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत 
योजना दिनांक ०१/०४/१९९० पासून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. या 
योजनेअंतर्गत सहकारी कृषी पतसंस्थेकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची प्रतिवर्षी ३० जूनपर्यंत संपूर्ण 
परतफेड करणाऱ्या शेतकऱयांना व्याज सवलत देण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व 
खाजगी बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सदर योजना लागू आहे. मात्र थकीत कर्जास, तसेच, 
मध्यम मुदत व दीर्घ मुदत कर्जास सदरची योजना लागू नाही. या योजनेअंतर्गत शोतकऱ्यांना सहकारी 
कृषी पतसंस्थांमार्फत व बँकांमार्फत मिळणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याज दराशी निगडीत व्याज सवलत 
देण्यात येत आहे. दिनांक ०३/१२/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रूपये १.०० लाखापर्यंतच्या पीक 
कर्जावर वार्षिक ३% व त्यापुढील रूपये ३.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक १% दराने व्याज 
सवलत लागू करण्यात आलेली आहे. तसेच झासनाने दिनांक ११/०६/२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रुपये ३.०० लाख मर्यादेपर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड 
करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाचे 3% व्याज सवलत विचारात घेऊन सदर कर्ज शेतकऱ्यांना शुन्य 
टक्‍के (0%) दराने उपलब्ध होणार आहे. 
राज्य शासनाच्या धोरणास अनुसरून डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत 

सं.क्र.५ नुसार अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या २१% इतका निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०६२२/ प्र.क्र. ८१/१८-स 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ वर्षात डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत (२४२५ १००९)-३३ 
अर्थसहाय्य खाली रु.२३२००.०० लाख वितरणासाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी रु.४८७२.०० लाख 
(अठ्ठेचाळीस कोटी बहात्तर लाख) एवढ्या निधीचे वितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४/०४/२०२२ 
मधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना आहरण 
व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व त्याची प्रत 
शासनास सादर करावी. 

४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त वाचा क्र. ५ येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 

५. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी /०००४-सहायक निबंधक (अर्थसंकल्प आणि 
नियोजन) आयुक्‍त, सहकार, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच 
लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च किती वेळेत 
होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच 
याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळो वेळी झासनास पाठवावी. 

६. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यलेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (१०७, सहकारी पत 
संस्थांना सहाय्य (०२) व्याजात सवलत (०२)(०४) डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (कार्यक्रम) 
(दत्तमत) (२४२५१००९) 33, अर्थसहाय्य ", या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२२-२३ या वर्षासाठी उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदीमधून सदर रक्‍कम खर्च करण्यात यावी. 

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Ce सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२३१४३५४५६४०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Shrikrushna Ou ah nc OF MAST cOPERENON AMET 


2.5.4.20=730507 1c9d8b281074f8452b 1267 1851b99ce164d8bd282bfeb77561 1d 
-A9B19E68D73171B69896843593789CD99AC6DI 


Anandrao Wadekar 2:0) Snare 
(श्रीकृष्ण वाडेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी तथा सह निबंधक सहकारी संस्था 
महाराष्ट शासन 
प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 


१. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SAF ०६२२/ प्र.क्र. ८१/१८-स 


२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागपूर. 
. समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे. 
. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, लि. मुंबई. 


८. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
९. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 


१०, 
११: 
१२. 
१२३. 


वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (कार्या. १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कोषागार अधिकारी, पुणे. 

निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


